RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - २७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ - ८, २०२० / आषाढ ११ - १७, शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जिल्हा अहमदनगर 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार " 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर 
भाग, संगमनेर यांस पदनिर्देशित करीत आहेत . 


क्रमांक भूसं / कार्या/१६- क/ १४४/ २०२०.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना 
क्रमांक भूसं/ कावि-५/एसआर-१/मौजे निळवंडे, तालुका संगमनेर/२०१९ , 
नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , १९ -२५, डिसेंबर २०१ ९ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक " मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


अनुसूची - एक 


जमिनींचे वर्णन 


, 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका संगमनेर, मौजे निळवंडे 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . आर 


१ ५७ 


४३/२ पैकी 
४३/५ पैकी 


१ २३ 


आणि ज्याअर्थी, अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास) 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या 
तरतुदींअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


४३/५ पैकी 


।। 


० ३१ 


४3/२२ पैकी 


.. 


0 


६२ 


४३/२२ पैकी 


० २८ 


वि (एच) ४० 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २- ८, २०२० / आषाढ ११ - १७, शके १९ ४२ 


, 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - दोन 


अंदाजित क्षेत्र 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


प्रकल्पाचेनाव : मौजेनिळवंडे, तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर 
येथील ऊर्ध्वप्रवरा डावा कालवा कि . मी . ५६ ते ५९ करिता भूसंपादन 
प्रस्ताव क्रमांक १/ २०१ ९ . 


० ७६ 


.. 


: 


.. 


० ०६ 


४३/१५ पैकी 
४३/१७ पैकी 
४३/१३ पैकी 
४३/२८ पैकी 
४३/२८ पैकी 


.. 


० २४ 


.. 


० ३८ 


.. 


, 


.. 


० २१ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : मौजे निळवंडे, तालुका संगमनेर , 
जिल्हा अहमदनगर येथील ऊर्ध्व प्रवरा डावा कालवा कि . मी . ५६ ते 
५ ९ करिता भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक १/ २०१९. 

समाजालामिळणारे लाभ : मौजे निळवंडे, तालुका संगमनेर येथील 
ऊर्ध्व प्रवरा डावा कालवा अंतर्गत येणाऱ्या गावातील जमिनींना व पिण्यासाठी 
पाणीपुरवठा ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयी- सुविधा याबाबत 
व इतर लाभांसंबंधात) . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक. 


४३/२८ पैकी 


० ३५ 


.. 


. 


४३/२८ पैकी 


० ३२ 


.. 


: 


४३/२८ पैकी 


० 


१० 


४३/२८ पैकी 


।. 


० ०६ 


२८ पैकी 


१ १५ 


२९ / १ व २ पैकी 


० २५ 


२७/४/२/६ पैकी 


० २५ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

लागू 

नाही. 
टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी , संगमनेर 

भाग, संगमनेर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


० ०५ 


३४ पैकी 
३५/१ पैकी 


।। 


० ४८ 


३६ पैकी 


० ७८ 


३८ पैकी 


० ५० 


राहुल द्विवेदी , 

भा . प्र. से ., 


४३/११ पैकी 


०६४ 


जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


४३/१० पैकी 


.. 


० 


१५ 


.. 


अहमदनगर , १५ मे २०२० . 


.. 


० ३६ 


४३/३१ पैकी 
४३/३१ पैकी 


० ७४ 


४३/५ पैकी 


।. 


० १ ९ 


४३/२० पैकी 


० २३ 


.. 


न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन 

व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ११ नुसार. 


.. 


४३ पैकी 


0 


१० 


४३/२१ पैकी 


० ८५ 


प्राथमिक अधूिसचना 


O 


१६ 


जिल्हा जळगाव 


० 


०७ 


० १ ९ 


६२ पैकी 
६३ पैकी 
६४ पैकी 
६५ पैकी 
६६ पैकी 
६७ पैकी 


O 


१२ 


क्रमांक भूसंपादन/ ई- टपाल/ २०१५/ ३२/९ ५/ एसआर-२९ ५/२०१९. 
ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ अस्तित्वात आलेला 

असून 

सदरील अधिनियम सन २०१४ 
पासून अमलात आलेला आहे . 


१२ 


O 


० ३० 


O 


४४ 


६८ पैकी 
६ ९ पैकी 
७० पैकी 


० ३५ 


० ०३ 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) 
२०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे. 


एकूण .. 


१४ ९९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २ - ८, २०२० / आषाढ ११ - १७, शके १९ ४२ 


३ 


- 


आणि ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि 
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४ / प्र. क्र . ७७ / अ -२, दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि 
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क 
अधिनियम , (महाराष्ट्र ) २०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या 
अधिसूचनेतील नियम २ ( छ) नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत 
उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहेत . 

सदर अधिसूचनेसोबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती 
नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या 
आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 
भाग, चाळीसगाव, कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ , घाट रोड , 
चाळीसगाव यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 

अनुसूची - एक 
जमिनींचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ‘ दोन मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे 


जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


- 


आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ च्या 
राजपत्रातील प्रकरण २ मधील खंड ( अ) चा नियम ६ ( २) प्रसिद्ध 
केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना 
सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक एसईएसी-२०१३/ सीआर -३२०/ 
टीसी-२, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे- लोंढे बॅरेज मध्यम 
प्रकल्पास पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या 
अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


१ 


२ 


हे . आर 


गाव उपखेड 


२० ९ - ब / १ 


o 


.. 


२० 
२० 


२० ९ - ब/ २ 


O 


२० ९ - ब/ ३ 


. 


५० 


२० ९ - ब/ ४ 


.. 


० ५० 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २ - ८, २०२० / आषाढ ११ - १७, शके १९ ४२ 


, 


अनुसूची - एक 


चालू 


भूमापन क्रमांक / 


अंदाजित क्षेत्र 


त्याचप्रमाणे अतिरिक्त 

मुख्य 

सचिव , पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक एसईएसी-२०१३/सीआर -३२०/ 
टीसी-२, दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे- लोंढे मध्यम 
प्रकल्पास पर्यावरण विभागाचे ना - हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले 


गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . आर 


असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही . 


गाव तामसवाडी 


अनुसूची - पाच 


९ ८ / १ 


० २० 


९ ८ / २ - अ 


० २० 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


९ ८ / २- ब 


० २० 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : 


गाव सेवानगर 


उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव. 


३/१ 


० ३० 


३ / २ - अ 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 


२० 


३/ २ - ब 


भाग , चाळीसगाव . 


० २१ 


३/३ 


O 


१५ 


३/४ 


O 


२५ 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : मा . जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील 
आदेश क्रमांक मुख्यभूअ/ एसआर-२९ ५/ २०१९, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९. 


४/१ 


O 


२१ 


४/२ 


१४ 


टीप.- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, गिरणा 


४/३ 


० 


४२ 


कालवा विभाग क्रमांक २, जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, 


O 


४४ 


चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण करता 


४/५ 


० ५० 


येईल . 


६/१ 


O 


२० 


६/२ 


o 


डॉ . अविनाश ढाकणे , 


२० 


६/३ 


O 


२० 


जिल्हाधिकारी तथा 


६/४ 


O 


२० 


समुचित प्रशासन, जळगाव . 


अनुसूची - दोन 


जळगाव , ५ मार्च २०२० . 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : वरखेडे- लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वरखेडे बॅरेज प्रकल्पाच्या कालव्याचा 
भूसंपादन प्रस्ताव (मौजे उपखेड , सेवानगर, तामसवाडी). 

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी. 


भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार अधिसूचना. 


अनुसूची - तीन 


विस्थापन नाही. 


जिल्हा जळगाव 


अनुसूची - चार 
भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ च्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन 
प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे. 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -८/ २०१५.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २ - ८, २०२० / आषाढ ११ - १७, शके १९ ४२ 


५ 


- 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट -कलम 
( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना 
क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-८ /२०१५, दिनांक ५ डिसेंबर २०१९ रोजी 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


प्रकल्पाचे नाव : पाल -कुसुंबा- रावेर रस्ता प्रजिमा क्रमांक १ रस्ता, 
तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव . 


प्रकल्प कार्याचेवर्णन : पाल- कुसुंबा- रावेर रस्ता प्रजिमा क्रमांक १ 
रस्त्यासाठी होणारे क्षेत्र संपादन . 


समाजाला मिळणारे लाभ : दळणवळण सुविधा 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक . 


अनुसूची - चार 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट 
कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास) विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे, आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - निरंक . 


टीप.- 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 

निरीक्षण , उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर भाग , फैजपूर यांचे 
कार्यालयामध्ये करता येईल . 


- 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार " 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


( २) संपादित जमिनींतील हितसंबंधित व्यक्तींना उक्त अधिसूचना 

प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत जमीन 
संपादनाबाबत लेखी हरकती नोंदविता येतील . 


( 3 ) 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर 
भाग, फैजपूर, तालुका यावल , जिल्हा जळगाव यांना ( अधिसूचना 
काढण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांचे नाव व पत्ता नमूद करावा) पदनिर्देशित करीत 
आहेत. 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 


बोजा व अडथळा करू नये . 


( ४) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


( ५) दुय्यम निबंधक , सावदा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


जिल्हा जळगाव, तालुका रावेर , मौजे कुसुंबे 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन 

क्रमांक / 
गट क्रमांक 


डॉ . अजित थोरबोले , 
भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी, 
फैजपूर भाग, फैजपूर . 


१ 


२ 


हे . आर 


१/१ 


० ८० 


फैजपूर, १९ मे २०२० . 


१/3 


O 


२४ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११ - १७, 


शके १ ९ ४२ 


- 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . यु. पी . देवर्षी, १७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर . आर . देशपांडे , १६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . 


यु . 

पी . देवर्षी, १७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते १७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १०१/ सन २०१ ९.- श्रीमती सरिता विश्वंभरन , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता यांची दिनांक 
७ जानेवारी २०२० रोजीची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ 
रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी त्यांची दिनांक 
७ जानेवारी २०२० ते ९ जानेवारी २०२० रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती सरिता विश्वंभरन यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, राहाता या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर. 


अहमदनगर , ९ जानेवारी २०२० . 


आदेश 


श्रीमती सरिता विश्वंभरन , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, राहाता यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती व्ही . बी . लावंड- कोकाटे , ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ९ ३/ सन २०१९.- श्रीमती यु. ए. बोराडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक ३१ 
डिसेंबर २०१९ ते दिनांक ४ जानेवारी २०२० रोजीची एकूण ५ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक ३० डिसेंबर २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती सरिता विश्वंभरन , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, राहाता ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहाता या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


- 


अहमदनगर , ८ जानेवारी २०२० . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती यु. ए. बोराडे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


श्रीमती यु. ए. बोराडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . डी . आर. बडवे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ४३/ सन २०२०.- श्री . यु. पी . देवर्षी, 
१७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक १३ जानेवारी २०२० ते दिनांक १८ जानेवारी २०२० 
रोजीची एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक १० जानेवारी २०२० रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . यु. पी . देवर्षी यांना १७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


श्रीमती यु. ए. बोराडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अशोककुमार भगवानराव भिल्लारे, 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


" 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , ३१ डिसेंबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११ - १७, शके १९ ४२ 


, 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Dindori. 


वाचा.: ( १ ) जिल्हा न्यायालय , नाशिक इंग्रजी आदेश क्रमांक आस्था / 

२२ ९ / २०२० , दिनांक ४ जानेवारी २०२० . 


( २) श्रीमती जी . के. आर. टंडन, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर, नाशिक यांचा जावक क्रमांक २१७/ २०१ ९ , 
दिनांक ९ जानेवारी २०२० रोजीचा अर्जित रजा रद्द 
होऊन मिळणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


Certified that Smt. S. P. Kulkarni would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First Class, 
Dindori, if she had not proceeded on leave for the 
period from 15th January 2020 to 18th January 
2020 [Note 2 below Rule 39 (2 )Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules, 1981 ]. 

Charge during the absence of Smt. S. P. 
Kulkarni, Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Dindori is kept with Smt. 
G. S. Bora , Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Dindori. 
Nashik , 8th January 2020 . 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३२४/ २०२०.- जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहेत . 


. 


Order 


श्रीमती जी . के . आर. टंडन , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक यांना उपरोक्त संदर्भीय 
आदेश क्रमांक ( १) अन्वये दिनांक ६ जानेवारी २०२० ते दिनांक १० 
जानेवारी २०२० रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेली होती. 

तथापि, श्रीमती जी . के . आर. टंडन, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक यांचे उपरोक्त 
संदर्भीय आदेश क्रमांक २ चे विनंती अर्जाप्रमाणे सदरचे मंजूर 
रजेपैकी दिनांक ९ जानेवारी २०२० व दिनांक १० जानेवारी २०२० 
रोजीची २ दिवसांची अर्जित रजा रद्द करण्यात येत आहे . 


सदरच्या आदेशाची नोंद श्रीमती जी . के . आर . टंडन , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


No. EST/ 322/ 2020.- The District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
pass the following Order. 

Commuted Leave for twelve ( 12 ) days from 
29th January 2020 to 9th February 2020 with 
permission to leave headquarter with effect from 
28th January 2020 after office hours to 10th 
February 2020 before office hours for attending 
Vipassana Course as Igatpuri, district Nashik is 
hereby granted to Smt. A. M. Shinde , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik Road . 

Charge during the absence of Smt. A. M.Shinde , 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik , District Nashik 
ramain with Smt. A. N. Sarak , 2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , 
Nashik, District Nashik . 


विकास एस . कुलकर्णी, 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 

नाशिक . 


नाशिक , ९ जानेवारी २०२० . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 323/ 2020.- The District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
pass the following Order. 

Earned Leave for four ( 4 ) days from 15th 
January 2020 to 18th January 2020 suffixing 
Sunday falling on 19th January 2020 with 
permission to leave headquarter with effect from 
14th January 2020 after office hours to 19th 
January 2020 before office hours is hereby 
granted to Smt. S. P. Kulkarni, Civil Judge , Junior 


Certified that Smt. A. M. Shinde would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik , District Nashik if she had not 
proceeded on leave for the period from 29th 
January 2020 to 9th February 2020 [ Note 2 below 
Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil Services (Pay) 
Rules , 1981 ]. 

VIKAS S. KULKARNI, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik. 


Nashik , 10th January 2020 . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २ - ८, २०२० / आषाढ ११ - १७, शके १९ ४२ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/423 / 2020.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names . 

(1 ) 


Sr. No. 


1 
1 


Name and Designation 

2 
Smt. P. S. Apte , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik . 


Period 

3 
Ex post facto sanction to the Commuted Leave for 
three (3 ) days from 6th January 2020 to 8th January 
2020 prefixing Sunday falling on 5th January 2020 . 


2 


Smt. S. S. Parkhi, 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Kalwan . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave for 
two (2 ) days from 6th January 2020 and 7th January 
2020 prefixing Sunday falling on 5th January 2020 . 


3 


Shri. N. N. Chintamani, 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave for 
two ( 2 ) days from 26th December 2019 and 27th 
December 2019 prefixing holiday falling on 25th 
December 2019 and suffixing holidays falling on 
28th December 2019 and 29th December 2019 with 
permission to leave headquarter with effect from 
20th December 2019 before office hours to 30th 
December 2019 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of theMaharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period. 

( 11) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties 
2 

3 
Smt. P. S. Apte , 

Smt. G.K. R. Tandon , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
and Judicial Magistrate , First Class , Magistrate , First Class , Nashik . 
Nashik . 


1 
1 


v 


2 


Smt. S. S. Parkhi, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Kalwan . 


Smt. A. C. Joshi, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Kalwan . 


3 


Shri. N.N. Chintamani, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola . 


Shri. A. P. Khollam , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Yeola . 


VIKAS S. KULKARNI, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 13th January 2020 . 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २-८, २०२० / आषाढ ११ - १७, शके १९ ४२ 


९ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No.EST/28 /2020.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names . 


(1) 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


1 


3 


1 


Smt. G. S. Bora , 
Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Dindori. 


Ex post facto Earned Leave for four (4 ) days from 
24th December 2019 to 27th December 2019 
suffixing holidays falling on 28th December 2019 
and 29th December 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 23rd December 2019 
after office hours to 30th December 2019 before 
office hours . 


2 


Smt. G. S. Bora , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Dindori. 


Earned Leave for three (3 ) days from 2nd January 
2020 to 4th January 2020 suffixing Sunday falling 
on 5th January 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 1st January 2020 after 
office hours to 6th January 2020 before office hours . 


3 


Shri. N. N. Chintamani, 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 6th January 
2020 to 8th January 2020 prefixing Sunday falling 
on 5th January 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 4th January 2020 after 
office hours to 9th January 2020 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above JudicialOfficers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


1 


2 


1 


Smt. G. S. Bora , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Dindori. 
(along with the additional charge of 
the Court of Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Dindori). 


Smt. G. K. R. Tandon , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 23rd 
December 2019 after office hours to 26th 
December 2019 before office hours . 


Smt. S. N.Hurgat, 
Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Pimpalgaon with effect from 26th 
December 2019 after office hours to 30th 
December 2019 before office hours . 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २ - ८, २०२० / आषाढ ११ - १७, शके १९ ४२ 


Sr. 
No. 


1 


( II ) - contd . 
Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 

the leave period in addition to their own duties . 
2 

3 
Smt. G. S. Bora , 

Smt. S. P. Kulkarni , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
Judicial Magistrate , First Class , 

First Class , Dindori. 
Dindori. 


2 


3 


Shri. N. N. Chintamani, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola . 


Shri. A. P. Khollam , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Yeola . 


v 


VIKAS S. KULKARNI, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 2nd January 2020 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/26 /2019.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


(1) 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


1 


3 


1 


Shri. V. S.Kulkarni, 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave for 
two ( 2 ) days on 30th December 2019 and 31st 
December 2019 . 


2 


Shri. P. R. Rane , 
13th JointCivil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
JudicialMagistrate , Nashik . 


Earned Leave for four (4 ) days from 1st January 
2020 to 4th January 2020 suffixing Sunday falling 
on 5th January 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 31st December 2019 
after office hours to 6th January 2020 before office 
hours . 


3 


Smt. M.D. Kamble , 
2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
JudicialMagistrate ,Malegaon . 


Earned Leave for four (4 ) days from 30th December 
2019 to 2nd January 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 30th December 2019 
before office hours to 3rd January 2020 before office 
hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule , 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २ - ८, २०२० / आषाढ ११ - १७, शके १९ ४२ 


११ 


, 


( II ) 


Sr. 
No. 


Name and Designation 


2 


1 


Shri. V. S. Kulkarni, 
District Judge - 1 and 
AdditionalSessions Judge , 
Nashik . 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 
Shri. J. P. Zapate , 
District Judge- 2 and Additional Sessions Judge , 
Nashik along with the Additional charge of the Court 
and Office of Principal District and Sessions Judge, 
Nashik . 


2 


Shri. P. R. Rane , 
13th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
JudicialMagistrate , Nashik . 


Shri. S. G. Kore , 
14th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , Nashik . 


3 


Smt. M. D. Kamble, 
2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
JudicialMagistrate ,Malegaon . 


Smt. A.M. Tamane , 
3rd JointCivil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Malegaon . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik. 


Nashik , 2nd January 2020 . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

मंगला जनार्दन धोटे , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
धुळे , १० जानेवारी २०२० . 

धुळे . 


आदेश 


क्रमांक बी -१/ २३०/ सन २०२०.- श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
३ जानेवारी २०२० ते दिनांक ८ जानेवारी २०२० पावेतो अशी 
एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एजाज हुसैन सैयद , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आला होता. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत 
दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 


क्रमांक बी -१/ २६६/ सन २०२०.- श्रीमती अर्चना तुळशिराम 
जगताप , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक १ जानेवारी २०२० 
ते दिनांक ४ जानेवारी २०२० पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची 
परिवर्तित रजा दिनांक ५ जानेवारी २०२० ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस 
जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती अर्चना तुळशिराम जगताप 
यांना ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
श्रीमती अर्चना तुळशिराम जगताप यांचे ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती अर्चना तुळशिराम जगताप, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 


- 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २ - ८, २०२० / आषाढ ११ - १७, शके १९ ४२ 


- 


श्री . सतिष मधुकर आहेर, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आला होता. 


५. जिल्हा न्यायालय , धुळे म. जा . क्र . ९ २/ २०२०, दिनांक 
३ जानेवारी २०२० . 

आदेश 


श्रीमती अर्चना तुळशिराम जगताप, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून 
परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ज . जा . क्र . १०३/२०२० , 
दिनांक १० जानेवारी २०२० अन्वये सादर केलेले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अर्चना 
तुळशिराम जगताप, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

मंगला जनार्दन धोटे , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
धुळे , १३ जानेवारी २०२० . 

धुळे . 


पहा.- १. शेख जहीर अब्बास अबुबकर तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२ 

व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे पत्र म. जावक 
क्रमांक २३८/२०२० , दिनांक १० जानेवारी २०२० अन्वये 
सादर केलेला दिनांक ४ जानेवारी २०२० ते दिनांक 
७ जानेवारी २०२० पावेतो अर्जित रजेस जोडून दिनांक 
८ जानेवारी २०२० रोजीची अशी १ दिवसाची अर्जित 
रजा कार्योत्तर मंजुरी बाबतचा अर्ज व त्यावरील सहायक 
अधीक्षक ( रोख व वित्त विभाग), जिल्हा न्यायालय , धुळे 
यांनी दिलेले दिनांक ३० जून २०२० अखेर श्री . शेख 
जहीर अब्बास अबुबकर यांचे रजेचे खाती २७१ दिवस 

अर्जित शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र . 
२. शेख जहीर अब्बास अबुबकर तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२ 

व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे पत्र म . जावक 
क्रमांक ६५/२०२० , दिनांक ३ जानेवारी २०२० अन्वये 
सादर केलेला दिनांक ४ जानेवारी २०२० ते दिनांक 
७ जानेवारी २०२० पावेतो अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा 
मंजुरीबाबतचा अर्ज. 
३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९ ८१ चा नियम 

३ ९ . 
४. धुळे जिल्हा न्यायालयाचे का . आ. क्र . १८३/ २०१९, दिनांक 

३ ऑगस्ट २०१ ९. 


क्रमांक बी -१/ २६७/ सन २०२०.- श्री . शेख जहीर अब्बास 
अबुबकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांना दिनांक ४ जानेवारी २०२० ते दिनांक ७ जानेवारी 
२०२० पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा पहा क्रमांक 
५ अन्वये मंजूर करण्यात आली होती , तथापि , श्री . शेख यांनी 
पहा क्रमांक १ अन्वये दिनांक ४ जानेवारी २०२० ते दिनांक 
७ जानेवारी २०२० पावेतोच्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक 
८ जानेवारी २०२० रोजीची एक दिवसाची वाढीव अर्जित रजा 
मिळणेबाबतचा अर्ज सादर केलेला आहे . यास्तव श्री . शेख यांना 
दिनांक ४ जानेवारी २०२० ते दिनांक ७ जानेवारी २०२० चे 
अर्जित रजेस जोडून दिनांक ८ जानेवारी २०२० रोजीची एक 
दिवसाची वाढीव अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक ३ जानेवारी २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ९ जानेवारी २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी कार्योत्तर मंजूर करण्यात आलेली आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . शेख जहीर अब्बास अबुबकर 
यांना तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच श्री . शेख जहीर 
अब्बास अबुबकर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 

श्री . शेख जहीर अब्बास अबुबकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ 
व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . दिगंबर यशवंत 
गौड , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे 
यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शेख 
जहीर अब्बास अबुबकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते, तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. 


मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


धुळे , १३ जानेवारी २०२० . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004 . 


- 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


